RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ५१]] 


शुक्रवार , मे २७, २०१६ / ज्येष्ठ ६, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१६ 

आदेश 
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १ ९ ५५. 

क्रमांक साखर. १११६ / जी.ओ.आय . १२ / सी.आर. ४६/ सीएस -१ ९.- अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १९ ५५ (१९ ५५ चा १० ) च्या कलम 
१ व कलम ३ च्या उपकलम ( २) च्या ( क ), ( ड ), ( इ), ( फ ) व ( ह ) या परिच्छेदासह पठित ग्राहक कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार , सार्वजनिक 
वितरण विभाग यांचा आदेश एस.ओ.१५८४( इ), दिनांक २९ एप्रिल २०१६ व आदेश क्रमांक जी.एस.आर. ४७१(इ ), दिनांक २९ एप्रिल २०१६ या 
अन्वये राज्य शासनाला असलेल्या अधिकारांनुसार तसेच या बाबतीतील समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
पुढील आदेश करीत आहे : 

संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व कालावधी ( १) या आदेशाला महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू घाऊक व्यापारी साखर ( साठवण 
नियंत्रण ) अनुज्ञप्ती देण्याबाबतचे आदेश, २०१६ असे म्हणावे. 

( २) हा आदेश संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू होईल . 
( ३) हा आदेश ज्या दिवशी अधिसूचित होईल त्या दिवसापासून तो लागू होईल व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 


१ . 


. 


लागू राहील . 


२ . साखरेचा कब्जा करणाऱ्यांवर निबंध .- ग्राहक कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार , अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचा 
आदेश व जी.एस.आर. ४७१ ( इ), दिनांक २९ एप्रिल २०१६ अंमलात आल्याच्या दिवसानंतर कोणताही घाऊक व्यापारी त्याला स्वतः किंवा 
त्याच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीला साखर मिळाल्यानंतर तो व्यापारी किंवा त्याच्या वतीने इतर व्यक्तीला कोणत्याही वेळी पाच हजार 
क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा तीस दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ठेवू शकणार नाही . 
मात्र हा आदेश खालीलप्रमाणे साखरेचा साठा करण्यास किंवा करून ठेवण्यास लागू होणार नाही : 

(i ) शासनाच्या खात्यावर असलेला साठा . 

(ii ) राज्य शासनाने किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने नाम निर्देशित केलेल्या मान्यता प्राप्त किरकोळ व्यापाऱ्याने 
स्वस्त धान्य दुकानातून वाटपासाठी केलेला / करून ठेवलेला साठा. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ८८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २७, २०१६ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ३८ 


(iii ) भारतीय खाद्य निगम यांनी केलेला / करून ठेवलेला साठा. 

(iv ) सर्वसामान्य खुल्या आयात परवान्या अंतर्गत आयात केलेल्या / करून ठेवलेल्या साखरेचा साठा. 
स्पष्टीकरण .- या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ या आदेशात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना महाराष्ट्र अनुसूचित 
वस्तू घाऊक व्यापाऱ्यांना अनुज्ञप्ती देण्याबाबतचे आदेश , १९९८ यामध्ये जे अर्थ नेमून देण्यात आले असतील तेच अर्थ असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश एस. सुपे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे २७, २०१६/ ज्येष्ठ ६, 


शके १ ९ ३८ 


w 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annex , Mumbai 400 032, dated 26th May 2016 


Order 
ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955 . 

No. Sakhar - 1116 /GOI- 12 /C.R.46 /CS - 19. - In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) and clauses (c ), (d ), (e ), (f) and (h ) of sub -section (2 ) of section 3 of the Essential Commodities Act, 
1955 ( 10 of 1955 ) read with the Government of India Order, Ministry of Consumers Affairs, Food 
and Public Distribution , No. S.O. 1584 ( E ), dated the 29th April, 2016 and Order No. G.S.R.471(E ), 
dated the 29th April 2016 , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following Order, namely : 

1. Short title , extent, commencement and duration.— ( 1) This Order may be called the 
Maharashtra Scheduled Commodities Wholesale Dealers Sugar (Storage Control ) Licensing Order, 
2016 . 


( 2 ) It extends to the whole of the State of Maharashtra . 


( 3 ) It shall come into force on the day of publication of this Order in the Official Gazette and 
shall remain in force for a period of upto 25th October 2016 . 

2. Restriction on possession of Sugar. — No Wholesale Dealer shall any time, after the date of 
coming into force of the Government of India Order , Ministry of Consumers Affairs , Food and Public 
distribution , No. G.S.R. 471( E ), dated the 29th April 2016 , hold 

any stock of 

sugar in excess of five 
thousand quintals for a period of maximum thirty days after he received such stock either by 
himself or through any person on his behalf, any stock ,: 
Provided that, nothing in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar , 

( i ) on Government Account; 

(ii) by the recognised retail dealers nominated by the State Government or an officer 
authorised by it to hold stock for distribution through Fair Price Shop ; 

( iii) by the Food Corporation of India ; or 

(iv ) by sugar importers under open general license. 
Explanation . — For the purposes of this Order , the words and expressions used but not defined 
herein shall have the respective meaning assigned to them in the Maharashtra Scheduled 
Commodities Wholesale Dealers Licensing Order , 1998 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SUPE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - अ - ८८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे २७, २०१६ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ३८ 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मे २०१६ 

आदेश 
अत्यावश्यक वस्तू 

अधिनियम , १ ९ ५५. 
क्रमांक साखर -१११६/ जी.ओ.आय . १२/ सी.आर. ४६/ सीएस-१९.- अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १९ ५५ (१९ ५५ चा १० ) च्या कलम १ 
व कलम ३ च्या उप कलम ( २) च्या ( क ), ( ड ), ( इ), ( फ ) व (ह ) या परिच्छेदासह पठित ग्राहक कामकाज मंत्रालय , भारत सरकार , सार्वजनिक 
वितरण विभाग यांचा आदेश एस.ओ.१५८४ ( इ), दिनांक २९ एप्रिल २०१६ व आदेश क्रमांक जी.एस.आर. ४७१ ( इ), दिनांक २ ९ एप्रिल २०१६ या 
अन्वये राज्य शासनाला असलेल्या अधिकारांनुसार तसेच या बाबतीतील समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
पुढील आदेश करीत आहे : 

१. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व कालावधी .- (१ ) या आदेशाला महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू किरकोळ व्यापारी साखर ( साठवण 
नियंत्रण ) अनुज्ञप्ती देण्याबाबतचे आदेश, २०१६ असे म्हणावे. 

( २ ) हा आदेश संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू होईल . 
( ३) हा आदेश ज्या दिवशी अधिसूचित होईल त्या दिवसापासून तो लागू होईल व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 


लागू राहील . 


२. साखरेचा कब्जा करणाऱ्यांवर निबंध ग्राहक कामकाज मंत्रालय , भारत सरकार , अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचा 
आदेश व जी.एस.आर. ४७१ (इ), दिनांक २९ एप्रिल २०१६ अंमलात आल्याच्या दिवसानंतर कोणताही किरकोळ व्यापारी त्याला स्वतः किंवा 
त्याच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीला साखर मिळाल्यानंतर तो व्यापारी किंवा त्याच्या वतीने इतर व्यक्तीला कोणत्याही वेळी पाचशे 
क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा तीस दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ठेवू शकणार नाही. 
मात्र हा आदेश खालीलप्रमाणे साखरेचा साठा करण्यास किंवा करून ठेवण्यास लागू होणार नाही : 

(i) शासनाच्या खात्यावर असलेला साठा . 

( ii) राज्य शासनानेकिंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने नाम निर्देशित केलेल्या मान्यता प्राप्त किरकोळ व्यापाऱ्याने 
स्वस्त धान्य दुकानातून वाटपासाठी केलेला/ करून ठेवलेला साठा . 

(iii ) भारतीय खाद्य निगम यांनी केलेला/ करून ठेवलेला साठा. 

( iv ) सर्वसामान्य खुल्या आयात परवान्या अंतर्गत आयात केलेल्या / करून ठेवलेला साखरेचा साठा . 
स्पष्टीकरण 

.- या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ या आदेशात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना महाराष्ट्र अनुसूचित 
वस्तू किरकोळ व्यापाऱ्यांना अनुज्ञप्ती देण्याबाबतचे आदेश, १९ ७९ त्यामध्ये जे अर्थ नेमून देण्यात आले असतील तेच अर्थ असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सतीश एस. सुपे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे २७, २०१६ / ज्येष्ठ ६, 


शके १ ९ ३८ 


4 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annex , Mumbai 400 032, dated 26th May 2016 


Order 
ESSENTIAL COMMODITIES ACT , 1955 . 

No. Sakhar- 1116 /GOI- 12 /C.R.46 /CS - 19. — In exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1 ) and clauses (c ), (d ), (e ), (f) and (h ) of sub - section ( 2 ) of section 3 of the Essential Commodities Act , 
1955 ( 10 of 1955 ) read with the Government of India Order , Ministry of Consumers Affairs, Food 
and Public Distribution , No. S.O. 1584 ( E ), dated the 29th April, 2016 and Order No. G.S.R.471( E ), 
dated the 29th April 2016 , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following Order, namely : 

1. Short title , extent, commencement and duration .— ( 1) This Order may be called the 
Maharashtra Scheduled Commodities Retail Dealers Sugar (Storage Control) Licensing Order, 2016 . 

( 2 ) It extends to the whole of the State of Maharashtra . 

( 3 ) It shall come into force on the day of publication of this Order in the Official Gazette and 
shall remain in force for a period of upto 25th October , 2016 . 

2. Restriction on possession of Sugar. — No Retail Dealer shall any time, after the date of coming 
into force of the Government of India Order , Ministry of Consumers Affairs , Food and Public 
distribution , No. G.S.R. 471( E ), dated the 29th April 2016 , hold any stock of sugar in excess of five 
hundred quintals for a period of maximum thirty days after he received such stock either by 
himself or through any person on his behalf, any stock : 
Provided that, nothing in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar , 

(i) on Government Account; 

( ii ) by the recognised retail dealers nominated by the State Government or an officer 
authorised by it to hold stock for distribution through Fair Price Shop ; 

( iii ) by the Food Corporation of India ; or 

(iv ) by sugar importers under open general license . 
Explanation.- For the purposes of this Order, the words and expressions used but not defined 
herein shall have the respective meaning assigned to them in the Maharashtra Scheduled 
Commodities Retail Dealers Licensing Order, 1979 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH S. SUPE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


